जिल्हा नियोजन समिती, जळगांवसाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१५१ /का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ५ ऑगस्ट, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४) शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१५१/का.१४८१-अ, 
दि.२३/१/२०१९ 
५) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव 
यांचे पत्र क्र.जिनिस/समिती/कास/सांस-२/१७१३ ,दि. 20/9 /2098 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ ” मधील “नियम ६- 
अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ च्या 
कलम ३ (३) च्या परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी ,जिल्हा 
नियोजन समिती , जळगांवचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानूसार संदर्भाकित 
शासन निर्णयान्वये,जळगांव जिल्हयातील श्री. ए.टी.नाना पाटील संसद सदस्य व श्री. उन्मेश 
पाटील , विधानसभा सदस्य यांची जिल्हा नियोजन समिती जळगांवची “कार्यकारी समिती” वर 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि आता श्री. ए.टी.नाना पाटील हे लोकसभा सदस्य व श्री. 
उन्मेश पाटील , हे विधानसभा सदस्य नाहीत. त्यामुळे श्री. उन्मेश भैयासाहेब पाटील, लोकसभा 
सदस्य आणि श्री.संजय वामन सावकारे विधानसभा सदस्य यांची यांची जिल्हा नियोजन समिती 
जळगांवची “कार्यकारी समिती” वर “ विशेष निमंत्रित” म्हणुन नियुक्‍ती करण्याबाबत पालकमंत्री 
जळगांव यांनी शिफारस केली आहे.त्यानुसार त्यांची जिल्हा नियोजन समिती जळगांवची “कार्यकारी 
समिती” वर नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 
२. | श्री. उन्मेश भैयासाहेब पाटील, लोकसभा सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 
श्री.संजय वामन सावकारे विधानसभा सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य 
२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव यांनी उपरोक्‍त आदेश 


सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१५१/का.१४८१-अ, 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर Sl da निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८०५११४६५३६११६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 

Vi ES | N G DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8f17 5e2d7d4b6a8b 


FATTESI NG VASAVE ba99c51d275801bcdf1b, cn=VIESING FATTESING VASAVE 
Date: 2019.08.05 11:56:56 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगांव 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगांव 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 
१३.निवडनस्ती,का १४८१-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


